राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित 
प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शाळांना वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक:- वेतने-२०२२/प्र.क्र.११३/एसएम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३० नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक ०६ जुले, २०२२ 


शासन शुध्दिपत्र :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद wa) मधील तिसर्‍या ओळीत 
“रु.५६,१८,००,०००/- (रुपये छप्पन कोटी अठरा लाख फक्त )” ऐवजी “रु. ५४,८१,४०,०००/- 
(रुपये चौपन्न कोटी vera लक्ष चाळीस हजार फक्त)” असे वाचावे. 


२. तसेच, संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. (१ खालील तक्त्यातील अ.क्र.(३) येथील 
(o0)(03) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२०२०४६९), ३१- सहायक 
अनुदान (वेतनेतर) समोरील रकाना वगळण्यात येत आहे. तसेच, सदर तक्त्यातील एकूण समोर 
रकाना क्र.(३) मध्ये रु. २६७५२.१२ ऐवजी “रु.२६१०१.८४”, रकाना क्र. (४) व (५) मध्ये रु.५६१८.०० 
ऐवजी “रु.५४८१.४०” असे वाचावे. 

३. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२११३०१६५०४४४४२१ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.11.30 16:53:39 +05'30' 


(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


—O 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


“८८० AD 


-८00 SC 


&. 9८ 
>> :६- << > << ८: 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः वेतने-२०२२/प्र.क्र.११३/एसएम-४ 


८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक /माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
९) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सवी 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

११) महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१२) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक ), जिल्हा परिषद (सर्व ) 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१४ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने 

१५) निवड नस्ती, एसएम-४. 


SS > > ६-> ll (Lael a 


पृष्ठ २ पैकी 2 


